महाराष्ट्र शासन 


ज्ञापन क्रमांक-ठेवियो १०.१८/(१०९/२०१८)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email- dobudget. 1wrd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. ९०.०२२-२२७९३४४७ Fax: ०२२ २२०२३२१३ हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४००३२. 
दिनांक- २७/०४/२०१८. 
ज्ञापन:- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 


रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ : १. शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि.२६/०५/०८. 
२. शासन पत्र क्र. ठेवियो १०.०८/(३८५/२००८)/अर्थ-१, दि.०५/०१/२०१३. 


१. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

२. उपसचिव(सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड. 

४. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 

६. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 

७. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ. 

८. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 

९. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नाशिक. 

१०. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाक्षेविप्रा, नाशिक. 

११. अधीक्षक अभियंता,गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे. 

१२. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर. 

१३. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड. 

१४. अ.अ. व प्रशासक, लाक्षेविप्रा, बीड. 

१५. अधीक्षक अभियंता व प्रकल्प संचालक, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 
१६. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
१७. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१८.अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

१९. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद. 
२०. अधीक्षक अभियंता, आधारसामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 
२१. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

२२. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 
२३. अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा. 

२४. अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे. 

२५. अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
२६. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपद्धत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या 
सुधारित कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१८/(१०९/२०१८)/अर्थ-१ 


२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 
शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१) (०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर)(२२३५- 
०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ- 
५ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ-७ प्रमाणे एकूण रु.२१,७७,१३४ ( एकवीस लक्ष सत्याहत्तर 
हजार एकऱी चौतीस रुपये फ़क्त) इतका निधी या ज्ञापनाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरीता मंजुरीचे SSA त्वरीत काढावेत. सदर आदेझाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिका-यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

४. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधिताना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमुद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च-मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकन्सिलिओशन 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 


षु. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-२ खालील २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह 
निधी (09)(09) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची 


टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 


सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०४२७१६२०१००५२७ असा 


आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 
Mahar 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Rode Pralhad : = 


Shankar 


a 
Date: 201 


( प्रल्हाद शां.रोडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : विवरणपत्र. 


Wa १ महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 
२) प्रधान सचिव(जसं) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव(लाक्षेवि) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक ठेवियो १०.१८/(१०९/२०१८) अर्थ-१,दिनांक २७/०४/२०१८चे विवरणपत्र 
मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचा-यांचे नाव 


: लेखा क्रमांक 
ky 


11. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड |युपीपीडी-८/२४५ कै. आनंदा जळबाजी BPI 


एकूण| ६०००० 


1००१० अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, ।पा.व.ज.वि.प्र.अ.वि.क्र. १३ कै. अशोक धोंडबाजी रंगारी चौकीदार ६०००० 
नागपूर 


३ अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली | टीएलएमआयएमडी२३ कै. लहू आण्णापा कांबळे पहारेकरी 


10093 अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, पीडब्ल्यूएमएच ५२८४३ . दिलीप बाबुराव मोरे 
गोत्यात 
a ee Ee ees 


५ अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी |बीआरबीएन५०१९४ के. सय्यद ईलाही मेहबूबसाब वाहनचालक ६०००० 
वैजनाथ 


एकूण ६०००० 
नि अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे ।|पीडब्ल्यूरमएच-७०७८७ करभंजन विठोबा मोरे 
0. 0 ० res य स री 
म्वानजकवत यात्रकानडल नाश पिज्ल्युरनरव 2955 
a i 


कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास बीआरबीएन २८४६७ के. प्रभाकर परशुराम ATS अधीक्षक ६०००० 
महामंडळ, नागपूर 


९ अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाक्षेविप्रा, नाशिक पीडब्ल्यूएमएच-६८३११ कै. तुकाराम जगन्नाथ कातकाडे  ।संदेडक 


cos िघोशक अभियता गुगनियत्रण मडळ, पुणे विड्ल्यूरवच परर 
TARR नुर 
a | 


मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचा-यांचे नाव 
लेखा क्रमांक 


ee ee Me मयत त्र हा 
1००३९  |अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर एमडीके/सीअरटी-२०२ के. wales कृष्णराव घोरपडे 


पोडन््यूएमरच/2३९ 
We = ee ne [________ एकूण 
si oa, मात्रको मडळ नावड 
Dee ee ल्या सस 
"क an क्ली क क नी. क 
अलक आयता a 


‘ok 
९) . 


विकास मंडळ, ठाणे पीडब्ल्यू/एमएच/६१३०९ कै. प्रदीप चिंतू सुर्व ६०००० 


"क्क 2 व कद 


१५ 1००४३ अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास आर.आर.बी.एच. ३४३ के. चंद्रभान दौलत कडू ६०००० 
प्राधिकरण, नागपूर 


६०००० 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे केआयडी/डी/५६ कै.श्री.कुंडलिक किसन जाधव ६०००० 
ieee See ककाकाणच्यकााहचयाती 
Se ATRIA, नादेड TASS AS नजर 


यूपीपी / एलडीडी /२५० के. मिलींद जळबाजी झिझाडे 
FAGAN 
i an ToT 


१८ 1००६२ अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास बीआरबीएन ३५७६६ के. निवृत्ती गोविंदराव चव्हाण स्थापत्य अभि. सहा ६०००० 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


(० 2, SS! 


१९ 1००६३ अधीक्षक अभियंता, आधारसामग्री संकलन, नियोजन व ।एचपीडी / ३६ के. सतीश मनोहर उकरंडे गेज खलाशी ६०००० 
जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 


र. ee eee ek ee ली 


eee 


मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचा-यांचे नाव 


: . लेखा क्रमांक 
१| २ | ee ee ee ५ 
Ss अभियता वप्रशासक, HH विकास 
प्राधिकरण, जळगांव मजुर 
ee eee तई... 


६०००० 


pe 
अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद fears = पीडब्ल्यूएमएच/७७११५ कै. संदीप आत्माराम खेडेकर 
कक्ष, पुणे 


एकूण| ६०००० 


Tia 


एकूण ६०००० 


1००९७ अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, |आय.पी. आय.डी. ८७ कै. दिवाकर चंपत अलोणे शिपाई ६०००० 
अमरावती 


२६ 1०१०१ अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिचन मंडळ, यवतमाळ 
शिका 
pee | 


Rode Pralhad Shankar 


(प्रल्हाद शां.रोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


